“मागणी क्रमांक ए-२, मुख्य SANG २०१५-निवडणुका 
(दतमत) (अनिवार्य) याखालील १११- इलेक्ट्रॉनिक मतदान 
da” हे नवीन उपश्लीर्षउघडण्याबाबत. 
ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मश्रीनच्या दिर्घ मुदतीसाठी भाडयाने 
घेतलेल्या गोदामांच्या भाडेपट्टीवरील महसूली खर्च 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : ईव्हीएम-२०२१/प्र.क्र.५७१/२१/का.३३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ डिसेंबर, २०२१ 


प्रस्तावना :- 

राज्यात ईव्हीएम मशीन्स साठवणुकीसाठी नवीन गोदामे बांधकामे / दुरुस्ती/ भाडे याकरीता 
या भांडवली लेख्याखाळील लेखाशीर्षांतर्गत खर्च करण्यात येत होता. ईव्हीएम मशीन्स 
साठवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य वखार महामंडळ यांचेकडून २० जिल्हयातील गोदामे ३० वर्षाच्या दिर्घ 
मुदतीकरीता भाडयाने घेण्यात आलेली आहेत. सदर गोदामांचे भाडे अदा करणे याबाबतचा खर्च हा 
महसूली लेख्याखालील आहे. त्यामुळे सदर खर्च “मागणी क्र.ए-९, प्रधानशीर्ष ४०७०-इतर प्रशासनिक 
सेवांवरील भांडवली खर्च (कार्यक्रम)” या भांडवली लेख्याच्या कार्यक्रमांतर्गत अनुदानाखाली खर्ची 
घालणे योग्य ठरणार नाही. त्यामुळे महसूली dearest अनिवार्य अनुदान अंतर्गत नवीन 
उपश्ीर्षाखाली ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मशीनच्या साठवणुकीकरीता दिर्घ मुदतीच्या भाडयाने घेतलेल्या 
गोदामाचे भाडे अदा करण्यासाठी “१४-भाडेपट्टी व कर” हे नवीन उद्दीष्ट तयार करणे, तसेच वारंवार 
इतर ठिकाणी ईव्हीएम व व्हीव्हीपॅट मश्ञीनच्या वाहतूक करतांना येणारा वाहतूक खर्च, हमाली खर्च, 
खानपान सेवा व इतर कार्यालयीन खर्च करणे इ. करीता “१३-कार्यालयीन खर्च” हे देखील नवीन 
उद्दीष्ट तयार करण्याची बाब विचाराधिन होती. 
शासन निर्णय :- 

राज्यात ईव्हीएम Hales साठवणुकीसाठी दिर्घ मुदतीकरीता भाडयाने घेण्यात आलेल्या 
गोदामांचे भाडे अदा करणे व त्या अनुषंगाने येणाऱ्या इतर खर्चासाठी खालीलप्रमाणे नवीन लेखाशीर्ष 
उघडण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे :- 


मराठी English 
ए-२ A-2 
2094 -निवडणुका (aca) (अनिवार्य) 2015-Elections (voted) (committed) 
Po ० SO 
999- इलेक्ट्रानिक मतदान यंत्र 111-Electronic Voting Machines 
(09) इलेक्ट्रानिक मतदान यंत्र (01) Electronic Voting Machines 
(09) (0 १इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांची साठवणूक (01)(01) Storage & Transport of Electronic 
वाहतूक 1. 
संगणक संकेतांक (२०१५ ०१३९) 
अ)१ ३-कार्यालयीन खर्च A) 13-Office Expenses 
a4 ४-भाडेपट्टी व कर B) 14-Rent Rates & Taxes 


झासन निर्णय क्रमांकः ईव्हीएम-२०२१/प्र.क्र.५७१/२१/का.३३, 


२. या लेखाशीर्षाखाळील तरतूद खर्च करण्यासाठी उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक 
अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य व त्यांच्या अधिनस्त संबंधित जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक 
अधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच संबंधित 
जिल्हाधिकारी व जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांच्या अधीन संबंधित जिल्हयाचे उप जिल्हाधिकारी 
व उप जिल्हा निवडणूक अधिकारी यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात 
येत आहे. 


३. सदरहू शासन निर्णय महालेखाकार (लेखा व हकदारी)-१, महाराष्ट्र मुंबई यांचा 
अनौपचारिक संदर्भ क्र. सं.ख.वि/चा-१/सामान्य प्रशासन विभाग/यूओआर-८७/२०२१-२२/५०२, 
दिनांक ०१.१२.२०२१ तसेच वित्त विभाग अनौपचारिक संदर्भ ६४९/२०२१/व्यय-४, दिनांक 
०७.१२.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२११२०८१४५५५८३८०७ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ANIL NANSING VALVI 
A N | L N A N S | N G DN: CN = ANIL NANSING VALVI, G = IN, S= 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


MAHARASHTRA, OU = GENERAL 
VALV | ADMINISTRATION DEPARTMENT 
Date: 2021.12.08 15:04:51 +05'30' 


(अ.ना. वळवी) 
उप सचिव व सह मुख्य निवडणूक अधिकारी, 
महाराष्ट्र राज्य 


१. मा. राज्यपाल महोदयांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
३. अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

६. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई 

७. महालेखापाल (लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर 

८. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई 

१०.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

११.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२.कार्यासन (व्यय-४, अर्थ-१४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
१३.निवड नस्ती (कार्या.३३) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


